मानसिक आरोग्य अधिनियम - २०१७ अंतर्गत 
गठीत करण्यात आलेल्या राज्य मानसिक 
आरोग्य प्राधिकरणावर नामनिर्देशित 
सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः माआप्रा - २०१८/प्र.क्र. ३३२/आरोग्य ३अ 


मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत 


गोकूळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, मुंबई 
दिनांक: २३ ऑक्टोबर २०१८ 


वाचा - 
१) सम क्रमांकाची शासन अधिसूचना दिनांक २० ऑक्टोबर,२०१८ 
२) संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, यांचे पत्र क्र. संआसे/मा.आ/ 
टे-३/॥॥॥-७०५॥/२१०७/१८ दि. ०२/८/२०१८ 
प्रस्तावना - 


केंद्र शासनाने मानसिक आरोग्य अधिनियम-२०१७ लागू केला असून त्यामधील खंड ४६ (१) 
नुसार दिनांक २० ऑक्टोबर, २०१८ रोजीच्या अधिसुचनेनुसार राज्यामध्ये " राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरण" 
गठित करण्यात आले आहे. सदर प्राधिकरणावर सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय- 
मानसिक आरोग्य अधिनियम-२०१७ च्या खंड ४६ (१) नुसार गठित करण्यात आलेल्या 
मानसिक आरोग्य प्राधिकरणावर शासनाद्वारे पुढील सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्यात येत आहे. 


अ.क्र 


अर्हता/निकष 


नामनिर्देशित सदस्य 


: 


() राज्यातील मनोरुग्णालयाचे प्रमुख किंवा शासनाद्वारे 
नियुक्त कोणत्याही वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या 
मनोविकृती विभागाचा प्रमुख. 

(Head of any of the Mental Hospitals in the State 
or Head of Department Of Psychiatry at any 
Government Medical College, to be nominated 
by the state Government- member) 


Sl. संजय बोदाडे, अधिक्षक प्रादेशिक 
मनोरुग्णालय, ठाणे 


(9) राज्य शासनाच्या सेवेत नसलेला राज्यातील एक 
नामाकिंत मानसोपचार तज्ञ. 

(One eminent psychiatrist from the state not in 
Government service to be nominated by the 
State Government Member) 


डॉ. अजित दांडेकर, मनोविकृती तज्ञ, मुंबई. 


शासन निर्णय HATH: माआप्रा - २०१८/प्र.क्र. ३३२/आरोग्य 337 


३ (h) मानसिक आरोग्य अधिनियम - २०१७ मधील खंड (2)| डॉ. फारुक मास्टर, आयुष तज्ञ, 
च्या उपखंड (१) मधील (त) (ili) मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे | मुंबई-४०० ०१२. 
किमान १५ वर्षाचा अनुभव असलेला एक मानसिक 
आरोग्य व्यवसायिक 
( One mental health professional as defined in 
item (iii) of clause (q) of sub section (I) of section 
2 having at least fifteen years experience in the 
field to be nominated by the state Government- 
Member) 
४ () मानसिक आरोग्य क्षेत्रामध्ये किमान १५ वर्षे अनुभव | श्री. रोनी जॉर्ज, मनोविकार सामाजिक 
असलेले एक मानसिक सामाजिक कार्यकर्ता कार्यकर्ता, भांडारकर रोड, पुणे - ४११००४ 
( One psychiatric social worker having at least 
fifteen years experience in the field, to be 
nominated by the state Government-Member) 
५ | @ मानसिक आरोग्य क्षेत्रामध्ये किमान १५ वर्षे अनुभव | श्रीमती. तस्नीम राजा, वैद्यकिय मानस 
असलेले एक वैद्यकिय मानसशास्त्र शास्त्रज्ञ, टाटा ट्रस्ट, मुंबई. 
( One clinical psychologist having at least fifteen 
years experience in the field, to be nominated by 
the State Government-Member) 
& (0 मानसिक आरोग्याच्या क्षेत्रात किमान १५ वर्षाचा | श्रीमती. = «deter माधव UST, 
अनुभव असलेले एक मानसिक आरोग्य परिचारिका. अधिपरिचारिका, रघुनाथ नगर 
(One mental health nurse having at least fifteen ठाणे - ४००६०४ 
years experience in the field, of mental health, to 
be nominated by the State Government - 
Member) 
9 () ज्या व्यक्‍तींना मानसिक आजार आहे किंवा झाला | १ श्री. नरेंद्र चांदणी, सुधारलेला मनोरुग्ण 
होता अज्ञा व्यक्तीचे प्रतिनिधीत्व करणारे दोन व्यक्‍ती एन.आय.बी.एम. रोड, पुणे 
(Two persons representing who have or have had | २) श्री. राहूल सेठ, सुधारलेला मनोरुग्ण 
mental illness, to be nominated by the state कॉर्टररोड, मुंबई - ५० 
Government- Member) 
८ (m) मानसिक आजार असलेल्या व्यक्तींची काळजी | (१ श्रीमती. fren sera, सोसायटी इंडिया 


घेणा-या व्यक्‍ती / संस्था यांचे प्रतिनिधीत्व करणा-या 
दोन व्यक्‍ती 


(Two persons representing care-givers ७० 


persons with mental illness or organization 


मुंबई 
(२) श्रीम. जॉय मोंटेरियो हिरानंदानी ईस्टेट 
ठाणे-७ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय HATH: माआप्रा - २०१८/प्र.क्र. ३३२/आरोग्य 337 


representing care-givers, to be nominated by the 
state Government-Members) 


९ () मानसिक आजार असलेल्या व्यतींना सेवा देणा-या | (१) डॉ. सली जॉन, संजिवनी आश्रम, वर्धा 
अशासकीय संस्थाचे प्रतिनिधीत्व करणा-या दोन व्यक्‍ती. | (2) श्रीम. डॉ. संतोष गोयळ, कमलीनी 
(Two persons representing non-governmental निलमनी चॅरीटेबल ट्रस्ट वसई विरार, 
organizations which provide services to person जि. ठाणे 

with mental illness, to be nominated by the state 


Government-Member) 


२ सदरहू नामनिर्देशित सदस्यांचा कार्यकाळ ३ वर्षाचा असून यातील अशासकीय सदस्यांची वयोमर्यादा 
वय वर्षे ७० इतकी निश्चित करण्यात आलेली आहे 
३. सदर प्राधिकरणावरील अशासकीय सदस्यांना शासनाच्या नियमानूसार बैठक भत्ता, प्रवास भत्ता व 
अन्य भत्ते अनुज्ञेय राहतील. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०१११४५४५११३१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Rajendra Shamraoji Kaurte 


Rajendra aie ne 
Shamraoji = यण 
Kaurte ee तहत तैतिता 
रा.शा. BRA 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे सचिव, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय मुंबई 

३. मा. मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य व कुंटुंब कल्याण, महाराष्ट्र राज्य. 

४. मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक आरोग्य व कुंटुंब कल्याण, महाराष्ट्र राज्य. 

५. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

६. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन मुंबई. 

७. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर. 

८. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर. 

९. आयुक्त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय HATH: माआप्रा - २०१८/प्र.क्र. ३३२/आरोग्य 337 


१०. संचाळक, आरोग्य सेवा, संचालनालय, मुंबई. 

११. अतिरिक्‍त संचालक (मानसिक आरोग्य), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

१२. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालय राज्यस्तर), मुंबई. 

१३. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन) आरोग्य सेवा, मुंबई/पुणे 

१४. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ ठाणे / पुणे/ नागपूर / कोल्हपूर / औरंगाबाद 
/नाशिक/अकोला/लातुर . 

१५. वैद्यकिय अधिक्षक, प्रादेशिक मनोरुग्णालय, ठाणे. 

१६. डॉ. अजित दांडेकर, मुंबई. 

१७. डॉ. फारुक मास्टर, आयुष तज्ञ, मुंबई - ४०० ०१२. 

१८.श्री.रोजी जार्ज,भांडारकर, रोड, पुणे-४११००४ 

१९. श्रीमती. तस्नीम राजा, वैद्यकिय मानस शास्त्रज्ञ, टाटा ट्रस्ट, मुंबई. 

२०. श्रीमती. वत्सला माधव तुपडाळे, अधिपरिचारीका, रघुनाथ नगर ठाणे -०४ 

१८. श्री. नरेंद्र चांदणी, एम.बी.आय.एन. रोड, पूणे 

१९. श्री. राहूल सेठ, कॉटर्र रोड, मुंबई -५० 

२०. श्रीमती. विद्या sua, सोसायटी इंडिया, मुंबई. 

२१. श्रीम. जॉय मोंटेरियो हिरानंदानी ईस्टेट ठाणे-७. 

२२. डॉ. सॅली जॉन, संजिवनी आश्रम, वर्धा 

२३. श्रीमती डॉ. संतोष गोयळ, कमलीनी Prowl चॅरीटेबल ट्रस्ट वसई विरार,जि. ठाणे. 

२४. निवड नस्ती (आरोग्य ३-ओ) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


